भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 
२०२०-२१ मध्ये राबविण्यासाठी अनुसूचित जाती 
प्रवर्गासाठी रू. १२०.०० लक्ष निधी अर्थसंकल्पिय 
वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
oft waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. फुंफला-२०२०/प्र.क्र. १३९/९-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : १७ फेब्रुवारी, २०२१ 


संदर्भ:- 
१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. राफयो-२०१८/प्र.क्र. ४७/९-अ, दि. ०६/०७/२०१८ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४/०५/२०२० 
३) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. फुंफला-२०२०/प्र.क्र. १२८/९-अ, दि. २९/०६/२०२० 
४) सहसंचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र.कृआ/फलो-२/ 
भा.फुंडकर योजना/२०-२१/३८८/२०, दि.०२/१०/२०२० चे पत्र. 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२०/प्र.क्र. ३२/अर्थसंकल्प 
(विघयो), दि. १६.०२.२०२१ 

प्रस्तावना :- 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे होतकरी फळबाग लागवडीकरिता 
पात्र ठरु हाकत नाहीत अशा शेतकऱयांसाठी राज्य शासनाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये 
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरू केली आहे. वित्त विभागाने संदर्भ क्र. २ येथील 
शासन निर्णयान्वये कोवीड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगामुळे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या 
अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय उपायोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यास अनुलक्षून 
संदर्भ क्र. 3 येथीळ शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्पित तरतुदीच्या ३३% च्या मर्यादेत भाऊसाहेब 
फुडकर फळबाग लागवड योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. भाऊसाहेब 
फुंडकर फळबाग लागवड योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षात रू. ६००.०० लक्ष (रूपये सहा कोटी फक्त) निधीची अर्थसंकल्पिय तरतुद करण्यात 
आली आहे. भाऊसाहेब फुडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत सन २०२०-२१ मध्ये अनुसुचित जाती 
प्रवर्गासाठी अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या २० टक्केच्या मर्यादेत निधी वितरणास वित्त विभागाने मान्यता 
दिली आहे. त्यास अनुलक्षून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने रु. १२०.०० लक्ष एवढा निधी 
संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये कृषि विभागाकडे वर्ग केला आहे. सदर निधी कृषि 
आयुक्‍ताळयास वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय:- 

१) सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग ळागवड योजनेच्या 
अंमलबजावणीकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या २० टक्केच्या 
मर्यादेत म्हणजेच रू. १२०.०० लक्ष (रूपये एक कोटी वीस arg waa) निधी आयुक्त कृषि 
यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः फुंफला-२०२०/प्र.क्र. १३९/९-अ, 


२) सदर निधी खालील लेखाशीर्षांतर्गत चालू वर्षी अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीतून खर्ची 


— 


~ 


~m 


aS oS 


~ 


~ 


टाकावा. 

मागणी क्र. एन-३ 

२४०१- पिक संवर्धन, 

(००)(७८९)-अनुसूचित जातींसाठी विशोष घटक योजना, 

(०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, 

(०१)(२५) भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना (कार्यक्रम) (२४०१ 8३२१), 

३३ अर्थसहाय्य 
या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या रु. १२०.०० लक्ष (रूपये एक कोटी वीस 
लाख फक्त) रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरण करण्याकरिता सहायक संचालक 
(लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत असून आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
सदर योजना राबविताना यापूर्वी निर्गमित शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 
सदर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तरतुदींतून wat अनुसूचित जाती व नवबौद्ध 
घटकातील लाभार्थ्यांनाच लाभ देण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी. 
या योजनेमधील लाभार्थ्याची माहिती MPSIMS वर अद्ययावत करण्यात यावी. 
यापुढे निधी वितरणाचे प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी या योजनेमधीळ लाभार्थ्यांची माहिती 
MPSIMS वर अद्ययावत करण्याची दक्षता घ्यावी. 
करोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता असल्याने 
सदर वितरीत निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या 
उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर 
आराखडयानुसार याच वर्षात खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 
उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ 
उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उदिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप 
आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी व पदुम विभाग यांना 
प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 


qo) et खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 


पुस्तीकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक 
सूचना व प्रचलित अटी व शार्तीचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


११)हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक: अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक 


४ मे, २०२० मधील अटी व शार्तीचे अनुपालन करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१२सदर झासन feta सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अनौ.संदर्भ 


क्र.२१२/(॥०७३/७०9५, दि.१७/१२/२०२० अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फुंफला-२०२०/प्र.क्र. १३९/९-अ, 


क्र. ३४/२०२१/व्यय-१, दि.२८/०१/२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

93) सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१७१४३९५१६४०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. lly signed by Ashok Maroti A 
A h k M DN: c=IN, )f Maharasht ture And ADF 
sno aroul Deparment posalode=200032, mt 
2.5.4,20=e212845 163abd7087 17bb4bef92b6886b147679a5af5a494e26868 
9ab8d696dd 


erialNumber=5f7eca 1f400d866ea34324cea1a547aa04f0da0794a00bee126 
fa mM 8678172a15c5, cn=Ash al 
Date: 2021.02.17 16:50:07 +05'30 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई -32 
) मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
) मा. राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -32 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.-३२ 

प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.-३२ 

आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
94 


) आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
) सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
) सहाय्यक संचालक (लेखा) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) (लेखा परीक्षा) मुंबई /नागपूर, 
१६) संचालक लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
१७ सहसंचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५वा मजला, मुंबई -32 
१८)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

कक्ष अधिकारी, कार्यासन Wi, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

कक्ष अधिकारी, व्यय-१४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

कक्ष अधिकारी, कार्यासन २अे, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, सा. न्या. व वि.स. विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवड नस्ती/९-ओ 


२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


